महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसब-१२२१/प्र.क्र.१२०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१/१०/२०२१. 


संदर्भ - शासन आदेश समक्रमांक दि.३०.८.२०२१. 


आदेशा 


श्री.के.अ.गायकवाड, सह सचिव, गृह विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.के.अ.गायकवाड, सह सचिव, गृह विभाग 
यांच्या बदलीस दि.३०.४.२०२२ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११००११८५००५६७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUCHITA MOHAN : 
MAHADIK 


(सु.मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अमु.स./प्र.स., गृह विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह /उप सचिव (आस्था), गृह विभाग/ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.कैळास गायकवाड, सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती, का-१४. 


